शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात ईगव्हर्नन्स 
प्रकल्पाअंतर्गत € & ४ कंपनीचे सल्लागार 
सेवा शुल्क अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.३५ /संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातसं-०८०/४/२०१/-०/० माहिती व 
तंत्रज्ञान संचालनालय-)॥ (MH), दि.०१ Bs, २०१४ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१५१८/प्र.क्र.३५/संगणक, दि. ८ ऑगस्ट, २०१८ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१५१८/प्र.क्र.५२/संगणक, दि. ७ डिसेंबर, २०१८ 
४) आयुक्त, (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशि/२०१७/ई-गव्हर्नस/ई अँन्ड 
वाय/ आस्था क १४३/६८७१, दि.१५.१२.२०१८. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भ क्र.१ व २ च्या अनुषंगाने शाळेय शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या E & ४ च्या सर्व 


सल्लागारांना संदर्भ क्र.३ अन्वये जून, २०१९ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी आहे. आयुक्‍त 


(शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी € & ४ कंपनीच्या सल्लागारांचे १ एप्रिल, २०१८ ते ३० सप्टेंबर, 


२०१८ च्या सेवा शुल्कापोटी रुपये ८१,९०,३८०/- निधीची मागणी संदर्भ क्र.४ अन्वये केली आहे. त्या 


अनुषंगाने विभागात कार्यरत € & Y कंपनीच्या सल्लागारांच्या देय शुल्कापोटी निधी वितरित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार E & ४ कंपनीच्या 


सल्लागारांच्या सेवा झ्ुुल्कापोटी रु.८१,९०,३८०/- निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. E&Y कंपनीच्या सल्लागारांचे सेवा शुल्क संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये विहित 


केल्यानुसार तसेच कार्यादेशात नमूद अटी व शर्तीनुसार अदा करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.३५ /संगणक 


३. सल्लागारांचे सेवा शुल्काच्या सहा महिन्याच्या देयकाचा तपशिळ खालील तक्त्याप्रमाणे आहे. 


अ.क्र सल्ला सेवा Bow देयकाचा कालावधी एकूण रक्‍कम (करांसहीत) 
१. |१ एप्रिल, २०१८ ते ३१ जूले, २०१८ रु.६१,५२,५२०/- 
२. | 9 ऑगस्ट, २०१८ ते ३० सप्टेंबर, २०१८ रु.२०,३७,८६०/- 
एकूण रु.८१,९०,३८०/- 


४. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०१८-१९ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना नियंत्रक व शिक्षण संचालक, (माध्य.व उच्च माध्य.) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२११२०१४८२९२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pravin Rajaram 


io p 
st=Mahai ra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed4fafces 

M Uu n d h e 65eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin Rajaram Mundhe 
Date: 2018.12.21 12:08:57 +05'30' 


(प्रविण मुंढे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


ndhe 
htra, ou=School 


प्रत :- 
१) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
8) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


